सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ 
तसेच बुट व पायमोजे देण्याबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए- १२१४/प्र.क्र.५०/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०६ जुले, २०२३ 


वाचा:- 


१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग क्र.एसएसए-२०१६/प्र.क्र.१११/एस.डी.-३/ 
दि.२१/०७/२०१६ . 
२) केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत मार्गदर्शक सूचना दि.१६/०८/२०२१. 


प्रस्तावना:- 

केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत गणवेहा योजनामधून शासकीय तसेच, 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते ८ वीच्या वर्गातील सर्व मुली, अनुसूचित जाती 
व जमातींची सर्व मुळे आणि दारिद्रयरेषेखालील पालकांची मुळे यांना मोफत गणवेशाचा ळाभ 
देण्यात येतो. सद्य:स्थितीत उपरोक्त शाळांमधील wad दारिद्रयरेषेवरील पालकांच्या मुलांना 
मोफत गणवेश योजनेचा लाभ मिळत नाही. सदर विद्यार्थ्यांनादेखीळ मोफत गणवेश योजनेचा लाभ 
देण्याचा तसेच, मोफत गणवेश योजनेंतर्गत सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना एक जोडी बुट व दोन जोडी 
पायमोजे यांचा लाभ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

१) शासकीय तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इ.१ ली ते इ.८ वीच्या वर्गातील 
सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमातींची सर्व मुले आणि दारिद्रयरेषेखालील पालकांची सर्व 
मुले यांच्याबरोबरच योजनेपासून वंचित राहणाऱ्या इतर प्रवर्गातील दारिद्ररेषेवरील 
पालकांच्या मुलांकरीता दरवर्षी दोन मोफत गणवेश उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

२) मोफत गणवेश योजनेप्रमाणेच शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील 
इ.१ली ते ८ वी तील सर्व विद्यार्थ्यांना दरवर्षी एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा 
लाभ शालेय व्यवस्थापन समितीमार्फत विद्यार्थ्यांना देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए- १२१४/प्र.क्र.५०/एस.डी.३ 


३) 


4) 


मोफत गणवेश आणि एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे या योजनेची अंमलबजावणी 
शैक्षणिक वर्ष सन २०२३-२४ पासून करावयाची असल्याने याबाबीची तातडी लक्षात घेऊन 
मोफत गणवेडा योजनेपासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश उपलब्ध करुन 
देण्याकरीता प्रति विद्यार्थी रु.६६००/- याप्रमाणे सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता 
एकूण रु.७५.६० कोटी तसेच, सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे 
उपलब्ध करुन देण्याकरीता प्रति विद्यार्थी रु.१७०/- याप्रमाणे एकूण रु.८२.९२ कोटी 
इतका निधी समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत सर्वसाधारण राज्य हिस्स्याच्या रक्‍कमेमधून खर्च 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर योजना ही राज्य योजना असल्याने पुढील शैक्षणिक वर्षापासून नवीन लेखाशिर्षास 
मान्यता देवून त्यातंर्गत या योजनेवरील खर्च भागविण्यास तसेच, प्रत्येक वर्षी लाभार्थी 
विद्यार्थी संख्येनुसार निधी अर्थसंकल्पित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
प्रस्तुत शासन निर्णय मा. मंत्रिमंडळाच्या दि.२८ जून, २०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये प्रस्तुत 
विषयास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०६१७०६३१५०२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Av AD -O 


moO SC 


S ०८ 
— ~n ष्र“ ~ ~— ~~ ~~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI 
| M T | YA Z DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=39a40419de755c2eab61 fb555b2fdf8c8d6d6s 


M U S H TA U E 2ff18fdffbd9c748ab01f6da04, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
a 


erialNumber=77A529748C5E7C1BA7A66E81C654BA3 


(C492FDA5B29E076241DB1BA213DDEDF4E, 
KAZ | cn=IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI 
Date: 2023.07.06 17:53:17 +05'30' 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए- १२१४/प्र.क्र.५०/एस.डी.३ 


८) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई 

११) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१२) शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३) शिक्षण संचालक (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१४) शिक्षण संचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१५) शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जिल्हा परिषद (सर्वी 
) 
) 
) 
) 
) 


१६) महाळेखापाल (लेखा व AIHA), महाराष्ट्र % , मुंबई/नागपूर 
१७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१८) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
१९) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

२०) निवड नस्ती - एस.डी. ३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


